PARAN 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015-17 
Published on 19th March 2015 . 


OEME 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ६ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ -१८ , २०१५/ फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ८-०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


ढण्या 


भाग १- अ ( अ .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ .क्र . १९ . 


जिल्हा उप -निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ३( १ ) अन्वये अधिसूचना 


वाचा :- ( १ ) सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , झरी - जामणी यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक सनिझ -पणन - १६१- २०१३, दिनांक १८ - १० -२०१३ . 


( २) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, झरी - जामणी यांचे पत्र क्रमांक बास झ- गुरांचा बाजार नियंत्रित- झरी - १९०-१३-१४ , दिनांक १३-१- २०१४ 

नुसार त्रुटींची पुर्तता करुन सादर केलेला प्रस्ताव व बाजार समितीचेदिनांक ३- १- २०१४ रोजीचे सभेतील ठराव क्रमांक ४. 


क्रमांक पणन - १- कृउबास - झरी ( जामणी)- गुरेढोरे -नियमन- ४६८१- २०१५ . 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ३(१) व कलम ६२ अन्वये अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेले 
गुरेढोरे , शेळ्यामेंढ्या, कोंबड्या व कुक्कुटपालन ह्यापासुन मिळणारे उत्पन्नाचे नियमन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव वाचा संदर्भ ( १) नुसार प्राप्त झाला 
आहे. तसेच वाचा संदर्भ ( २) च्या ठरावान्वये बाजार समितीला त्यांचे मुकुटबन येथे सदर बाजार हा बाजार समितीचेनियंत्रणाखाली भरवावयाचा आहे . 


सचिव , ग्राम पंचायत , मुकुटबन यांनी दिनांक २६- ६- २०१३ चे पत्रान्वये ना - हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे की , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , झरी 
यांनी मौजेमुकुटबन येथे जनावरांचा आठवडी बाजार सुरू करणे करीता ग्राम पंचायतचे ना - हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. 


त प्रमाण 


अ .- एक - अ - १ ( १६२० ) 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती झरी- जामणी ने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार मुकुटबन येथे गुरेढोरे , शेळ्यामेंढ्या, कोंबड्या व कुक्कटपालन या 
पासुन मिळणा- या उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचेनियमन करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 


क 


त्यामुळे मी , जिल्हा उप - निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ मला महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम ३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचे सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्रमांक एपीएम- २०८१- ३६३४०- ४४०-१- सी , दिनांक ५-९- १९८१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , झरी- जामणीचे खाल 

र कृषि उत्पन्न बाजार समिती, झरी - जामणीचे खालील बाबीच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करण्याचे मनोदय जाहीर 
करीत आहे. 


“ गुरेढोरे , शेळ्यामेंढ्या, कोंबड्या व कुक्कुटपालन यापासुन मिळणारे उत्पन्न " 


सदर गुरेढोरांचा बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिती झरी - जामणीच्या मुकुटबन येथील बाजार आवाराच्या खालील चतुःसिमा असलेल्या जागेवर 
भरविण्यात येईल . 


पुर्वेस 


:- मार्केट यार्डचेकंम्पाऊंड 


पश्चिमेस : - 


१०००० मे . टनाचे गोदाम व खुली जागा . 


उत्तरेस : - 


कव्हर्ड ऑक्शन हॉल व गोदाम व खुली जागा . 


दक्षिणेस : 


आश्रम शाळा व १००० मे . टन गोदाम . 


उपरोक्त गुरेढोरे , शेळ्यामेंढ्या , कोंबड्या व कुक्कुटपालन बाजाराचेनियमन करण्यासंबंधी कोणास काही हरकती व सूचना करावयाच्या 
असल्यास , त्यांनी ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात किंवा स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून १ महिन्याचे आंत या कार्यालयास त्यांच्या 
हरकती व सूचना सादर कराव्यात . उपरोक्त कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन ह्याबाबत अंतिम अधिसूचना काढण्यात 
येईल . 


यवतमाळ : 


( अवाच्य ) , 


दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०१५ . 


जिल्हा उप- निबंधक , 


सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


भाग १- अ ( अ .वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २० . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना , अधिनियम , १९६६ चे कलम -२८( ४ ) नुसार 


क्रमांक एमसी एसआर- १०४ - २०१५. 


सिंदखेडराजा नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेली) त्यांच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . २६ दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१३ अन्वये सिंदखेडराजा शहराची प्रारूप विकास योजना ( सुधारित ) ( यापुढे उक्त “ विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली) महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७ , शके १९३६ 


३ 


प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला ) च्या कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून त्याची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र- भाग -१अ पुरवणी, अमरावती विभागमध्ये दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पृष्ठ २३८ , २३९ वर प्रसिद्ध झालेल्या 
उक्त विकास योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( २) नुसार स्थापन 
केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ३ ) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरणास सादर केला . 


नियोजन समितीने सादर केलेला अहवाल लक्षात घेवून उक्त नियोजन प्राधिकरणाने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ०२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) अन्वये उक्त विकास योजनेमध्ये काही फेरबदल केले असून अशी प्रारूप विकास योजना शासनास उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये सादर करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, फेरफार केलेली प्रारूप विकास योजना शासनाला मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी एक महिना अगोदर उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२८( ४) नुसार प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी, आता , फेरफार केलेली व शासनाला मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी तयार केलेली सिंदखेडराजा शहराची प्रारूप विकास योजना 
( सुधारित ) जनतेच्या अवलोकनार्थसिंदखेडराजा नगर परिषद कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या मुदतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच , असेही कळविण्यात येत आहे की , या फेरफार केलेल्या उक्त 
विकास योजनेबाबत कोणत्याही प्रकारचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत . 


फेरबदलाची सूची 


अ . क्र . 


प्रारुप विकास योजनेप्रमाणे प्रस्ताव 


नियोजन प्राधिकरणाने केलेले बदल 

( ३ ) 


M - 1 


रहीवास क्षेत्र 


सार्वजनिक निमसार्वजनिक क्षेत्र 


M - 2 


आरक्षण क्र . १५ , शासकीय कार्यालय निवास स्थान 


आरक्षण क्र . १५ , शासकीय कार्यालय निवास स्थान वगळण्यात 
यावे. 


M - 3 


प्रतिबंधित क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र चांदनी तलाव पासुन 


प्रतिबंधित क्षेत्र सजना बारव पासून 


M - 4 


आ .क्र . ७, टाऊन प्लाझा, व ना -विकास क्षेत्र 


रहीवास क्षेत्र 


M - 5 


ना -विकास क्षेत्र 


आ . क्र . २ वेअर हाऊस 


M - 6 


रहीवास क्षेत्र 


ना -विकास क्षेत्र 


सौ . नंदा विष्णू मेहेत्रे , 


सिंदखेडराजा : 
दिनांक २९ जानेवारी २०१५ . 


अध्यक्ष, 


नगर परिषद, सिंदखेडराजा . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


TT 9- 31 ( 31. 69 .g .), 7 . 11 .21., 34 . 5h . 79 . 


BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . UNDER SECTION 28 ( 4 ) 


No. MCSR - 104 - 2015 . 


Sindkhed -Raja Municipal Council (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ) its Resolution 
No. 26 , dated 05th September 2013 has published the Draft Development Plan of Sindkhed Raja (Revised ) (hereinafter 
referred to as the “ said Plan " ) under Section 26 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act ) which has appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part- I- A 
Amravati Division , dated 3rd October 2013 on pages 238 , 239 . After considering the suggestion and objection to the 
said Plan received within stipulated time period the Planning Committee appointed under Section 28 (2 ) of the said Act 
has submitted its report to the said Planning Authority under Section 28 ( 3 ) of the said Act. 


And whereas, after considering the report of Planning Committee the said Planning Authority vide its General 
Body Resolution No. 02 , dated 4th February 2014 has made some changes to the said Plan , under Section 28 (4 ) of the 
said Act and has resolved to submit the said Plan so modified to the Government under Section 30 of the said Act; 


And whereas, it is necessary to published the said plan so modified under Section 28 ( 4 ) of the said Act at least 
one month before submission to the Government. 


Now , therefore, the notice is hereby published to inform that the said Plan of Sindkhed -Raja (Revised ) so 
modified and ready for submission under Section 30 of said Act to the Government for sanction is published for 
information of the public in the office ofMunicipal Council Sindkhed -Raja during office hours on all working days 
alongwith list ofmodification up to a period on one month from the date of appearing this notice in the Government 
Gazette . It is also informed that, application on any sort will not be accepted in respect of the said Modified Plan of 
Sindkhed -Raja. 


LIST OF MODIFICATION 


Sr . No . 


Site / Zoning as per Draft 
Development Plan 

(2 ) 


Modification or changesmadeby 
Planning Authority 

(3) 


(1) 


M - 1 


Residential Zone 


Public Semipublic Zone 


M - 2 


Site No. 15 , Govt. Office & Quarter 


Site No. 15 , Govt. Office & Quarter Deleted . 


M -3 


Prohibited Area & Regulated Area Shown 
from Chandni Talav. 


Prohibited & Regulated Area shown from 
Sajana Barav. 


M -4 


Site No. 7 , Town Plaza & No Develop Zone 


Residential Zone 


M -5 


No Development Zone 


Site No . 2 Ware House 


M -6 


Residential Zone 


No Development Zone 


Sindkhed Raja : 
The 29th January 2015 . 


Sau . NANDA VISHNU MEHETRE , 

President, 
Municipal Council , Sindkhed Raja . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७ , शके १९३६ 


५ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. 


शुक्रवार , दिनांक १६ जानेवारी , २०१५/ पौष २६ , शके १९३६ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


___ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रानिआ- मनपा-२००५-प्र.क्र . १७ - का -५, दिनांक ३ मे २००५ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १०. पोट - कलम ( १ ) अन्वये 
यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पांढरकवडा नगरपरिषदेचे वाढीव क्षेत्र प्रभाग क्र . १ व २ मध्ये 
संलग्न करण्याबाबत व या सुधारीत प्रभाग क्र . १ व २ ची प्रभागाची व्याप्ती निश्चित करणारे आणि लोकसंख्येचे प्रमाणानुसार या प्रभागामधील जागा 
अनुसूचित जाती ( महिला), अनुसूचित जमाती उमेदवारांची जागा राखून ठेवण्याबाबत व ह्या प्रभागाची व्याप्ती दर्शविणारा प्रारूप मसूदा महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम १० , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे 
पांढरकवडा नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून 
मी , यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक अ. का . १ - नपाप्र - कावि - ७१- २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक उपआ- नपाप्र- आक - कावि -४५६- २०१४, दिनांक २९ -१२ 
२०१४ च्या पत्रान्वये त्यांनी पांढरकवडा नगरपरिषदेच्या वाढीव क्षेत्राबाबत व या क्षेत्रासाठी खाली दर्शविलेल्या प्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
तसेच सदरची जागेचे आरक्षण खाली दिल्यानुसार निश्चित केले आहे. 


( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग ह्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 
अ - एक- अ- २ ( १६२० ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी . . ०१ 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ), (ब), ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

खालील प्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

__ [ अनु. क्र . ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनु. क्र . ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा 

त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे अ. शा . पत्र क्र . रानिआ- नप- २०१४-प्र .क्र . १५- का - ६, दिनांक 
१७ - १२ - २०१४ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र ज्या प्रभाग क्र . १ व २ शी संलग्न करण्यात आले त्या 
प्रभागांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून या प्रभागामध्ये सदरची जागा अनुसूचित जाती ( महिला) व 
अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्याचेनिश्चित करीत आहे. 

हे आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील वाढीव क्षेत्राचेनिवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


परिशिष्ट 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागातून आरक्षणाची स्थिती किंवा जागा 
निवडून कोणत्या प्रवर्गासाठी तसे 
द्यावयाची अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
सदस्य जमाती/ नागरीकांच्या मागासवर्गा 
संख्या साठी या स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 

जाती स्त्रियांसाठी, अनुसूचित 
जमाती स्त्रियांसाठी, नागरीकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


(१) 


(२) 


( ३ ) 


स्थळ : 


१ 


१ ( इ ) अनुसूचित जाती 
( महिला) 


श्रीराम मंदीर , पोलीस स्टेशन , नगरपरिषद कार्यालय , बस स्टॅन्ड , 
न. प . मराठी व उर्दू शाळा ( जुनी ), प्रगती दुर्गा देवी मंदीर , बाल विकास 
प्रा . शाळा , के . ई. एस . हायस्कुल , फॉरेस्ट ऑफिस, पाण्याची टाकी 
( आखाडा वार्ड), आदिवासी मुलींचे वस्तीगृह, आदर्श गृहनिर्माण संस्था , 
साईनाथ सोसायटी , शिक्षक कॉलनी, उत्तरवार ले - आऊट , हरीविष्णु 
नगर , प्राध्यापक कॉलनी, को - ऑप . बँक, स्टेट बँक , गजानन महाराज 
मंदीर परिसर , राम नगर नं . १ , रामनगर नं . २, रामनगर नं . ३, साई 
मंदीर परिसर , पटेल ले- आऊट , बेतवार ले - आऊट , झिलपिलवार 
ले - आऊट , पोसवाल ले- आऊट , श्री . मुथा यांचेजिनींग , राजर्षी शाहू 
विद्यालय, पत्तीवार हायस्कुल , राधे नगरी , जंगोबाई टेकडी परिसर , 
संकट मोचन मंदीर , चिंतामणी ले - आऊट , न . प . कर्मचारी वसाहत , 
शासकीय कर्मचारी वसाहत , राम मंदीर परिसर . 
मौजा डोंगरगांव , स.नं . ८ चे नुसार उत्तरपूर्व कोपरा, खुनी नदीच्या 
पश्चिम किना - यापासून पूर्व किना- यापर्यंत , मौजा पांढरकवडा स. नं . ७ 
च्या उत्तरपूर्व कोप - यापासून पुढे स .नं . ७, ८ , २४ , २५ च्या उत्तर 
हद्दीवरून स.नं . २५ च्या पूर्वेकडील टोकापर्यंत . 


उत्तर : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७ , शके १९३६ 


परिशिष्ट - चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


पूर्व : - मौजा पांढरकवडा स.नं . २५ पूर्वेकडील कोप- यापासून स.नं . ३१ च्या 

दक्षिण - पूर्व कोप - यापर्यंत . 
दक्षिण : - राजर्षी शाहू विद्यालय , सरळ रोडने पत्तीवार हायस्कुल, चिटणीस यांचे 

घर ते मुलींचे वस्तीगृह , न.प. हद्दीपासून ते पोलेवार ते खुपाट ते गंधेवार 
तेथन काटकोन करून दक्षिणेकडे किरण फॅक्टरी रोड ते कोंडावार यांचे 
इमारत तेथून पश्चिमेकडे रोड ते जगताप यांचे घराजवळ काटकोन 
करून उत्तरेकडे ते वेदपाठक यांचे दुकानापर्यंत व तेथून पश्चिमेकडे रोड 
ते सरळ श्रीराम मंदीर ते नदीपर्यंत . 


पश्चिम : - खुनी नदीच्या महादेव घाटावरील पश्चिम- दक्षिण किना -यावरील मंदीरापासून 

सरळ नदीसह नॅशनल हायवे पुलाच्या पश्चिम बाजूने शासकीय कर्मचारी 
वसाहतीच्या स .नं . ७ च्या पश्चिम - उत्तर नदीसह टोकापर्यंत . 


२ 


. . 


२ ( इ) अनुसूचित जमाती. 


स्थळ : जुना आंबेडकर वार्ड, किरण फॅक्टरी, सुराणा जिनींग फॅक्टरी , सुयोग १ 

कॉलनी , मोर ले - आऊट , मरहूम सय्यद अब्दुल रऊफ शहा , 
न .प. शॉपींग कॉम्प्लेक्स, जि .प. उर्दू हायस्कुल , महिला समाज शाळा, 
भाजी मंडी, कॉटन मार्केट , अग्रसेन भवन, मोमिनाबाद कॉलनी, समाज 
मंदीरचा परिसर, घरकुल वसाहत ( जुना वार्ड क्र . १२), महादेव नगर , 
गजानन शर्मा ले - आऊट , श्यामनगरी १ व २, वैभव नगर , निळकंठ 

नगर , रॉयल पार्क , मंगलमुर्ती ले- आऊट, आशियाना ले आऊट, आझाद नगर . 
उत्तर : - पोस्ट ऑफीसपासून सरळ आखाडा रोडने ( राजर्षी शाहू महाराज रोड ), 

हरिप्रसाद बाजोरिया ते विष्णु पारखे यांच्या घरापर्यंत तेथून काटकोन 
करून दक्षिणेकडे जाणा- या रोडने श्री . वारलु खोब्रागडे ते समदखाँ यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पूर्वेकडे व आत्राम यांचे घरापर्यंत तेथून उत्तरेकडे किरण 
फॅक्टरी रोडने आनंद वैद्य यांच्या घराजवळील नाल्यापर्यंत तेथून पूर्वेकडे 
जाणारा एनआरवाय नाला ते खुपाट ते झाडे ते पोलेवार ते मुलींचे 
वस्तीगृह ते सरळ रोडने पूर्वेकडे राजर्षी शाहू इंग्लिश मिडीयम 

स्कुलपर्यंत . 
पूर्व : स.नं . ३१ च्या उत्तर- पूर्व कोप - यापासून दक्षिणेकडे स .नं . ३२ च्या 

दक्षिण- पूर्व कोप- यापर्यंत तेथून काटकोन करून पश्चिमेकडे स.नं . ३३ 
च्या दक्षिण -पूर्व कोप-यापर्यंत , तेथून स.नं . ३४ , ३५, ३८ , १९ , ४१ व ४२ 

च्या पूर्वेकडील हद्दीसह स.नं . ४२ च्या दक्षिण -पूर्व कोप -यापर्यंत . 
दक्षिण : - स .नं . ४२ च्या दक्षिण - पूर्व कोप-यापासून स.नं . ४७, ४८ , ५४ , ५५ ते 

स .नं . ५६ च्या पूर्व- दक्षिण कोप -यापर्यंत ते उत्तरेकडे स. नं . ५६ च्या 
पश्चिम - दक्षिण कोप- यापर्यंत ते सरळ पूर्वेकडे स.नं . ५६ , ५२ , ४९ च्या 
दक्षिण हद्दीसह स .नं . ४६ च्या दक्षिण- पूर्व कोप - यापर्यंत ते उत्तरेकडे 
स .नं . ४५, ६४ च्या पूर्व हद्दीसह स .नं . ६४ च्या उत्तर - पूर्व हद्दीपर्यंत , 
इंदिरा नगर ( जुना वार्ड क्र . १२) च्या पूर्व- दक्षिण कोप- यापासून , पश्चिमेकडे 
ताडउमरी रोडने सरळ नेनुमल साई आईस फॅक्टरी ते कृषी भवन ते 
सरळ रोडने श्री . नंदलाल जोशी यांच्या घरापर्यंत तेथून माणिकराव 
गंगमवार याचे घर ते शेखर वर्मा ते विजय जोशी ते फकरा सेठकडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ -२७, शके १९३६ 


परिशिष्ट - चालू 


(9) 


(2) 


( 3 ) 


सरळ रोडने ते नंदनकर यांचे फोटो स्टुडिओपर्यंत तेथून दक्षिणेकडे शाम 
ट्रेडिंग कंपनीच्या समोरील रोडने बोगावत यांचे कृषी केंद्रापासून ते सरळ 
जैन मंदीरपर्यंत . 


पश्चिम : - जैन मंदीर ते सत्यनारायण मंदीर ( लायब्ररी चौक ), पोस्ट ऑफीसची 

मागील बाजू. 


Yodhod : 
दिनांक १४ जानेवारी , २०१५. 


(371 |24 ), 
जिल्हाधिकारी , 

YOSHOO . 


HTT 9 -31 ( 3781.), (37. fà . 9), 7 . III . 27 ., 37 . $ . 2 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. Sec -MMC - 2005 -CR17 /D -5 , dated 3rd May 2005 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra, the Collector of Yavatmal District intended to make the following Order 
under sub - section ( 1) of Section 10 ofMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 to fix the number and extension of the Ward into which the extended Municipal area of Pandharkawada 
Municipal Council shall be merged and to specify that the seatwill be reserved for Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes as shown in the Schedule to this order was published as required by the provision of sub -section ( 1) of 
Section 10 of said act for the information of all the residents of the Pandharkawada Municipal Council. After carefully 
considering the objection received by me in respect of the said Draft Order. I the Collector of Yavatmal District in 
exercise of the powers conferred on meby sub -section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make the following order 
namely 


ORDER 


No. AK -MCA -ELECTION -WS- 71 - 2015 . 

Whereas , the RegionalDirector ofMunicipal Administration , Amravati Division , Amravati by his letter No . RDMA/ 
RRM -456 - 2014 , Dated 29 - 12 - 2014 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils ,Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 has fixed number ofMunicipal Councillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backwad Classes of Citizens and Women 
(including the number of seats reserved for women belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Classes of Citizens) as shown below . 

Whereas, the Commissioner, State Election Commission ,Mumbaiby his Order D . O . No. SEC -GPN - 2014 -CR 15 
D6 - 2014 , Dated 17 - 12 - 2014 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 has fixed for the Pandharkawada Municipal Councillors to be elected 
and the seats reserved as shown below . 

( 1) The number of Councillors to be elected 
(2) The reservation of the said seat 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c) for the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of 

seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


९ 


00 


( 4 ) Out of seats at Sr. No. 3 , the number of seats reserved for women belonging to 

the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at Sr. No. 2 ( a ), (b ) and ( c ), 
respectively, are as under. 
(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for Backward Classes of Citizens 
(5 ) Number of seats to be reserved forwomen as GeneralCategory ( number of seats at 

Sr. No. 3 minus number of seats at Sr. No . 4 ) 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred on meby D .O . No. SEC -GPN - 2014 - CR 15 - 06 -2014 , Dated 
17 - 12 - 2014 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub - section (1 ) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, I the Collector of Yavatmal District, hereby 
fix the number and extent of the Ward into which the said extended Municipal area shallbe merged and specify 
reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as shown in scheduled . 

This order shall take effect for the purpose of the next election to the ward including the extended area held 
immediately following the date of this order. 

SCHEDULE 
Sector Name Extent of the Sector ( Area ) 

No. of If the seat is reserved 
No. of the 

Councillors for whom i. e. Whether 
Sector 

to be for SC , ST, BCC , 
if any 

elected in Women SC , 
the Ward Women ST, Women 

BCC , Women 
(1) (2) 

(5 ) 


( 3 ) 


1 


1 ( E ) Scheduled Castes 

(Women ) 


Location . — Shriram Mandir, Police Station , M . C . Administrative 

Building, Bus Stand , M . C . Marathi & Urdu School 
(Old ), Pragati Durgadevi Mandir , Balvikas Primary 
School, KES High School, Forest Office , Water Tank 
( Akhada Ward ), Hostel of S . T . Girls , Adarsh 
Gruhniramn Sanstha, Sainath Society, Teacher Colony, 
Uttarwar Lay -out, Hari Vishnu Nagar, Professor Colony, 
Yavatmal District Co - op . Bank , State Bank of India , 
and premises ofGajanan MaharajMandir, Ramnagar 
No. 1 , Ramnagar No . 2 , Ramnagar No. 3 , Premises of 
SaiMandir , Patel Lay- out, Rajashri Shahu Vidyalaya , 
Pattiwar High School, Radhe Nagari , Premises of 
JangobaiHill, SankatMochan Mandir , ChintamaniLay 
out, M . C . Employees Vasahat, Govt. Employees 

Vasahat & Ram Mandir Premises . 
North . — From North - East Corner of S .No. 8 Mouja Dongargaon 

and comes to the East Bank of Khuni River and goes 
from North -West Corner of S . No. 7 , Mouja 
Pandharkawada along the North boundary S . Nos . 7 , 
8 , 24 , 25 upto Eastern end of S . No. 25 Mouja 

Pandharkawada . 
East. – From East side corner of Mouja Pandharkawada 

S . No. 25 to South -East corner of S . No. 31 . 
South . — Along the road from Rajashri Shahu Vidyalaya to 

Pattiwar High School to house of Chitnis to Ladies 
Hostel to Polewar to Khupat to Gandhewar then turn 
ing with right angled to South direction along Kiran 
Factory Road upto Kondawar building then turningwith 
right angled to west direction to Jagtap to Vedpathak 
shop then to West direction along straight road 
toward Ram Mandir to Khuni River. 


34 - 546 - 37-3 ( 9 & 20 ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ -२७, शके १९३६ 


SCHEDULE — contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


2 . 


1 


2 ( E ) Scheduled Tribes . 


West. — From Temple of Hanumanji situated on South -West 

corner of Mahadev Ghat of Khuni River the straight 
along River to West side of National Highway Bridge 
to North -West corner of S . No . 7 of Govt. Employees 

Vasahat with River. 
Location . — Old Ambedkar Ward , Kiran Factory , Surana Jining 

Factory , Suyog Colony,Mor Lay - out,Marhum Saiyyad 
Abdul Rauf Shaha, M . C . Shoping Complex , Z . P. Urdu 
High School, Mahila Samaj Primary School, Bhaji 
Mandi. Cotton Market, Agrasen Bhavan ,Mominabad 
Colony, SamajMandir premises,GharkulNagar (Old 
Ward No. 12 ), Mahadev Nagar, Gajanan Sharma 
Layout, Shyam Nagari 1 & 2 , Vaibhav Nagar, Nilkantha 
Nagar, Royal Park , Mangal Murti Lay -out, Ashiyana 

Lay- out & Azad Nagar. 
North . – From Post Office straight along Akhada road ( Shahu 

Maharaj Road ), Hariprasad Bajoriaya to Vishnu Parkhe 
House then turning toward South direction to Shri Varlu 
Khobragade to Samad Khan house then turning along 
East direction to Atram house then turning to North 
direction along Kiran Factory road to nallah near Anand 
Vaidya house then towards East direction along NRY 
Nallah to Khupat to Zade to Pollewar to Ladies Hostel 
then along straight road in East direction to Shahu 

English Medium School. 
East. — From North - East corner of S . No . 31 along South 

direction to South - East corner of S . No . 32 then 
turning with right angled along West direction to South 
East corner of S . No . 33 then , along East side borders 
of S . Nos. 34 , 35 , 38 , 19 , 41 & 42 to South -East 

corner of S . No . 42. 
South . — From South -East corner S . No. 42 , with S . Nos. 47 , 

48 , 54 , 55 to South - East corner of S . No . 56 to South 
West corner of S . No. 56 along North direction then 
straight along South side borders of S . Nos. 56 , 52 & 
49 to South - East corner of S . No. 46 then straight 
towards North direction along East side border of 
S . No. 45 & 64 to North -East corner of S . No . 64, then 
from South -East corner of Nagar Parishad of old Ward 
No . 12 , towards straight along Tadumari Road to 
Nenumal Sai ICE Factory to Krushi Bhavan to along 
straight road to Shri Nandlal Joshi House to Manikrao 
Gangamwar house to Shekhar Varma to Vijay Joshi 
to Fakra Seth along straight road to Nandankar Photo 
Studio then turning towards South direction to Shyam 
Trading Company then along from Shyam Trading 
Company front side road to BogavatKrushiKendra to 

straight Jain Mandir . 
West. – Jain Mandir to Satyanarayan Mandir (Library Square ) 

back side of Post Office . 


Yavatmal : 
Dated the 14th January 2015 . 


( Illegible), 
Collector, Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७ , शके १९३६ 


११ 


मंगळवार , दिनांक २० जानेवारी , २०१५ / पौष ३० , शके १९३६ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . नविशा- कक्ष- ९ - डे- १- ४४ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९( १ ) अन्वये तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे 
अ. शा .पत्र क्रमांक रानिआ/ नप -२०१३/ प्रक्र१२/ का -६ , दिनांक ९- १२- २०१३ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , चिखली/नांदुरा /मलकापूर या नगर परिषदांची प्रभाग पोट निवडणूक दिनांक १८- १-२०१५ 
रोजी घेण्यात आली असून सदर पोट निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावांसमोर नमुद केलेल्या प्रभागातून नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून 
आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 
(३ ) 

( ४ ) 
चिखली श्री . अ . मोबीन अ . मतिन 

३ क ( सर्वसाधारण ) 
नांदुरा महोम्मद फरजानाबानो म . आरिफ 

४ ड ( सर्वसाधारण ) महिला 
मलकापूर श्री . सुनिल रामदास बगाडे 

७ ड ( सर्वसाधारण ) 


( २ ) 


बुलडाणा : 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ . 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ. वि .पु .) , म. शा . रा ., अ . क्र . ४ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. NVS - Sec - 9 - Desk - 1 - 44- 2015 . 

As required under sub -section (1 ) of Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 and exercise of the powers delegated to me by the State Election Commission 
vide its letter No . RNA/ NP - 2013/ pk- 12/ ka- 06 , Dated 09 -12- 2013. I, Kiran Kurundkar, Collector, Buldana hereby 
publish the name of candidate who has been declared elected as Councillor of the Municipal Council , Chikhali, 
Nandura and Malkapur from the ward shown against his name in the by- election held on 18th January 2015 . 

SCHEDULE 
Sr. No . Name of Municipal Name of the Elected Councilor 

Ward No . 
Council 
( 2 ) 

( 4 ) 
Chikhali Shri A .Mobin A .Matin 

3 - C (General) 
Nandura Mahommad Farjanabano 

4 - D ( General ) Women 
M . Arif 
Malkapur Shri Sunil Ramdas Bagade 

7 - D (General) 


( 3 ) 


Buldana : 
Dated the 19th January 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 

Collector, Buldana. 


२ 


मंगळवार , दिनांक २७ जानेवारी , २०१५/ माघ ७, शके १९३६ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
वाचा . — ( १ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगीक नागरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम १( ड ). 

( २) राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील आदेश दि . ५ जून २०१० . 
( ३) मुख्याधिकारी न . प . नेर नबाबपुर यांचे पत्र क्रमांक सामान्य प्र. विभाग / नपनेन/ ३४३ / २०१४ दि . २३ -९ - २०१४ . 
( ४) या कार्यालयाची नोटीस क्रमांक अका/ नपाप्र/ कावी/ ५९/ २०१५ दि . ०८ - १- २०१५ . 
( ५ ) या कार्यालयाची नोटीस क्रमांक अका/ नपाप्र/ कावी/ ७४ / २०१५ दि . १५ -१ - २०१५ . 
क्रमांक अ. का . १- नपाप्र- कावि - ९७- २०१५. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट -कलम ( १ड ) अन्वये राज्य 
निवडणुक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणुक खर्चाचा हिशेब देण्यास कसुर केलेला आहे , अशा उमेदवारांना 
अनर्ह ठरविण्यात तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील आदेश दिनांक ५ जून २०१० अन्वये नगरपालिका निवडणुका लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाची माहिती शपथ पत्रासह राज्य निवडणुक आयोगाने विहीत केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या 
कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहे , त्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद नेर नबाबपूर यांचे पत्र क्रमांक सामान्य प्र. विभाग/ नपनेन/ ३४३/ २०१४, दिनांक २३-९ - २०१४ अन्वये नेर नबाबपूर सार्वत्रिक निवडणुक २०१३ मधिल 
निवडणुक लढविणा- या ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथ पत्रासह विहीत मुदतीत सादर केलेली नाही , अशा १५ उमेदवारांना 
अनर्ह करण्याच्या शिफारशीसह यादी या कार्यालयास सादर केलेली आहे . सदरचा खर्च विहीत मुदतीत सादर न केलेल्या उमदेवारांना या 
कार्यालयामार्फत नोटीसेस काढून सदर उमेदवारांची सुनावणी दिनांक १२-१- २०१५ व १९- १-२०१५ या तारखांना घेण्यात आली . सुनावणी दरम्यान 
उपस्थित उमेदवारांचेम्हणणे लेखी स्वरुपात घेण्यात आले त्यास अनुसरुन एकूण १५ उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाचा हिशोब विहीत वेळेत सादर न केल्याचे 
आढळून आले; 


य 


प 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


१३ 


त्याअर्थी, मी , राहुल रंजन महीवाल , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन खाली जोडलेल्या परिशिष्ट यादीतील उमेदवाराला 
निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथ पत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट-कलम ( १ड ) चे तरतुदी अन्वये सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून नगर परिषदेचा सदस्य 
म्हणून राहण्यास किंवा निवडणुक लढविण्यास पुढील ३ वर्षासाठी अनर्ह ठरवित आहे . 

अनर्ह केल्याबाबतची यादी 
अ . क्र . प्रभाग क्र . उमेदवारांचेनाव व पत्ता 

अनर्ह ठरविणा - या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक 
(१) ( २) ( ३ ) 

( ४) 
१ १ - ड श्री . धम्मानंद श्रावणजी कांबळे , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ८३/ २०१५ , दि . २१- १- २०१५ 
साईनगर , पंचायत समिती मागे , नेर . 
२ २- अ श्रीमती सागरताई लक्ष्मणराव वानखडे , . . 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी / ८४/ २०१५ , दि . २१-१- २०१५ 
भिमनगर , नेर . 
२-अ श्रीमती सुबिना शब्बीर पठान कुरेशी , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ८५/ २०१५ , दि . २१- १- २०१५ 
पठान पुरा , नेर . 
४ २- ब श्री . संजय प्रभाकर ठाकरे , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ८६/ २०१५ , दि . २१- १- २०१५ 
माळीपुरा , नेर . 
५ २ - क सौ . रश्मी गणेश अतकुलवार , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ८७/ २०१५ , दि . २१- १- २०१५ 
राममंदिर जवळ , नेर . 
६ २- क श्रीमती आरेफाबी शेख मेहबुब कुरेशी , . . . . 

क्रमांक अका / नपाप्र/ कावी/ ८८ / २०१५ , दि . २१- १ - २०१५ 
माळीपुरा , नेर . 
७ २- क श्रीमती रेहनाबी युसुफखाँ पठान , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी / ८९/ २०१५, दि . २१- १ - २०१५ 
पठानपुर , नेर . 
८ ४- अ श्री . निकेश वामनराव नंदागवळी , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ९० / २०१५, दि . २१ - १ - २०१५ 
नबाबपुरा , नेर . 
४- अ श्री . विजय आनंदराव रंगारी , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ९१/ २०१५, दि . २१- १ - २०१५ 
चमननगर , नेर . 
१० ४ - ब सौ . कालींदी वसंतराव गुल्हाणे , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ९२/ २०१५, दि . २१- १ - २०१५ 
आनंदवाडी , नबाबपुर . 
११ ४ - क श्री . जाबीरखाँ नवाजखाँ, 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ९३/ २०१५, दि . २१- १ - २०१५ 
चमननगर , नेर . 
१२ ५ - अ श्री . पुरुषोत्तम वामनराव उगवेकर , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ९४/ २०१५, दि . २१- १ - २०१५ 
तंबाखेनगर, नबाबपुर . 
१३ ५ - अ श्री . म . जाहीद म . सादीक कुरेशी , 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी / ९५ / २०१५ , दि . २१- १-२०१५ 
चमननगर , नेर . 
१४ ५ - ड श्री . तालेबानखाँ सलाबतखाँ, 

क्रमांक अका/ नपाप्र / कावी/ ९६/ २०१५, दि . २१ - १- २०१५ 
नबाबपुर, नेर . 
१५ ५- ड श्री . गोविंद आत्माराम मेश्राम , 

क्रमांक अका/ नपाप्र/ कावी / ८७/ २०१५ , दि . २१ -१- २०१५ 
नबाबपुर, नेर . 


यवतमाळ : 
दिनांक २२ जानेवारी, २०१५ . 


राहुल रंजन महीवाल , 
जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ . 


अ - एक - अ - ४ ( १६२० ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


